सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात शासकीय दंत 
महाविद्यालये व रुग्णालये यांना राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : यंसाख-२०२२ /प्र.क्र.३६/ प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ११ मार्च, २०२२ 
वाचा : १ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक 
११.०२.२०२२ 
2) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/यंसाख-६/ 
शादंमवरु/१९९६ / २०२१२२, दिनांक ०७.०३.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांना शासनाच्या 
समक्रमांकाच्या दिनांक ११.०२.२०२२ च्या प्रशासकीय मान्यता आदेशातील परिशिष्ट “अ” मध्ये 
“ अ.क्र.३ वरील यंत्राचे नाव-इलेक्ट्रीकल ऑपरेटेड SCH चेअर विथ ऑपरेटर स्टूल (लो एन्ड) या 
यंत्राची प्रती नग किंमत रुपये ३९००००/- ऐवजी रुपये १९५०००/- ” असे वाचण्यात यावे. 


तसेच परिशिष्ट “ ब ” मध्ये “ अ.क्र.३ वरील यंत्राचे नाव- ऑल इन वन कंम्प्युटर ऐवजी 
“ ऑल इन वन प्रिंटर ” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥११/.शीक्षीवा95॥0[॥8.90॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३१११५५०१५४५१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.03.11 16:30:58 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 

२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः यंसाख-२०२२/प्र.क्र.३६/प्रशा-१ 


६. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


